अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक- १३ जून,२०१९. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/रस्ते दर्जोत्नत/ता.नेवासा, जि.नगर/२७१०/२०१९ 


दि.२१/०५/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 


आहेत. 
दर्जीन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक । करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 
| । प्रजिमा ८०ते खडका ग्रामा ०/००ते १/१०० १.०० प्रमुख जिल्हा 
सलाबतपूर शिरसगाव गोपाळपूर | क्रमांक- | १.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्रमांक-३० 
खामगाव दहिगांव भावी निमगांव | १६५ मध्ये समाविष्ट 
भातकुडगांव ढोरेजवळगांव करण्यात येत आहे. 
आव्हाणे अमरापुर आखेगांव प्रजिमा क्र.३० ची 
वाडगाव हसनापुर चापडगांव अस्तितवातील 
हातगांव कांबी ते जिल्हा हद्द लांबी१०५.०० 
(प्रजिमा ३०) कि.मी.नव्याने 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७४/नियोजन-२ 


समाविष्ठ करण्याची 
लांबी- 
ग्रामा-१६५न- 
१.०० कि.मी. 
एकूण लांबी = 
१०५--१.००-२ 


१०६.०० कि.मी. 


२. रा.मा.५२ माका पाचूंदा देडगांव 
देवगाव रा.मा.५० भेंडा बु. 
गोंडेगाव सळाबतपूर गोगलगाव 
ते गळनिंब जिल्हा हद्द 


०/०० ते ३/०० 
३.०० कि.मी. 


3.०० 


कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 

मार्ग क्रमांक-१२८ 
मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
प्रजिमा क्र.१२८ ची 
अस्तितवातील 
लांबीच३६.९५० 
कि.मी.नव्याने 
समाविष्ठ करण्याची 
लांबी- 
इजिमा-६८ 

३.०० कि.मी. 
एकूण लांबी = 
३६.९५०--३.०० 
=38.840 

कि.मी. 


३. प्रजिमा २१पासून बेलपिपळगाव 
रा.मा.५० पाचेगाव इमामपूर 
गोणेगाव गोमळवाडी वाटापूर 
काळेवाडी WATS! सोनई 
रा.मा.६६ 


इजिमा 
क्रमांक- 
७२ 


0/00 ते ७/०० 
७.०० कि.मी. 


७.०० 


कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 

मार्ग क्रमांक-१२९ 
मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
प्रजिमा क्र.१२९ ची 
अस्तितवातील 
लांबी-₹२४.५०० 
कि.मी.नव्याने 
समाविष्ठ करण्याची 
लांबी- 
इजिमा-७२ँौ 

७.०० कि.मी. 
एकूण लांबी = 
२४.५००--७.०० 
=39.400 

कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७४/नियोजन-२ 


४. रा.मा.५२ पासून माका देडगाव | ग्रामा 0/00 ते ५/०० ५.०० प्रमुख जिल्हा 
कुकाणा तरवडी गेवराई क्रमांक- । 4.00 कि.मी. कि.मी. । मार्ग क्रमांक-३७ 
शिरसगांव वरखेड ते गोपाळपूर | ४२ मध्ये समाविष्ट 
प्रजिमा ३० ला जोडणारा रस्ता करण्यात येत आहे. 

प्रजिमा क्र.३७ ची 
अस्तितवातील 
लांबी-[२९.३५० 
कि.मी.नव्याने 
समाविष्ठ करण्याची 
लांबी- 
ग्रामा-४२ 

५.०० कि.मी. 
एकूण लांबी = 
२९.३५०--५.०० 
=38.340 
कि.मी. 

प. नेवसा प्रजिमा ३०ते खलालाप्रिप्री | इजिमा  । ०/०० ते ३९/०० ३९.०० । प्रमुख जिल्हा 
मुरमे प्रवरासंगम माळेगाव क्रमांक- । ३९.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्रमांक-१८१ 
मंगळापूर वरखेड रामडोह ३४३ 
खामगाव गोपाळपूर 
प्रजिमा ३० 

६. रा.मा.६६कोठा देडगाव इजिमा ।०/००ते १२/५०० १२.५०० | प्रमुख जिल्हा 
तेलकूडगाव ते प्रजिमा १३२ क्रमांक- | १२.५०० कि.मी. कि.मी. = मार्ग क्रमांक-१८२ 
रस्ता. ३२४ 

0. प्रजिमा 390 लोहगाव प्रजिमा | इजिमा ।०/००ते 22/400 २२.५०० । प्रमुख जिल्हा 

३५शिंगवेतुकाई लोहारवाडी  । क्रमांक - | २२.५०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग क्रमांक-१८३ 
चांदा ते रा.मा.६६ रस्ता. ७५ 

८. रा.मा.५० ते नेवासा बु. भालगाव । इजिमा | ०/०० ते १६/०० १६.०० | प्रमुख जिल्हा 
गोधेगाव ते टोका रस्ता ते क्रमांक- | १६.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग क्रमांक-१८४ 
प्र.रा.मा.५. ३२१ 

टु प्रजिमा २८पासून माळीचिचोरे | ग्रामा o/oo ते ३/०० १३.२०० | WA जिल्हा 
रांजणगाव देवगाव जेऊर क्रमांक - | 3.00 कि.मी. कि.मी. मार्ग क्रमांक-१८५ 
देवसडे प्रजिमा १३२ १८४ 

ग्रामा 0/00 ते ४/२०० 
क्रमांक - | ४.२०० कि.मी. 
१९६ 

ग्रामा o/oo ते ६/०० 
क्रमांक - | ६.०० कि.मी. 
७८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७४/नियोजन-२ 


| ०. | प्रजिमा २७ नेवासा चिचबन इजिमा | 0/00 ते १०/०० १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
पुनतगाव पाचेगाव ते प्रजिमा क्रमांक- । १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्रमांक-१८६ 
१२९ २२३५ 
| १. | प्रजिमा २१पासून बेळपिपळगाव । ग्रामा o/oo ते ८/५०० २०.२०० | प्रमुख जिल्हा 
सुरेगाव उस्थळखालसा प्रजिमा | क्रमांक -५ | ८.५० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्रमांक-१८७ 
७बोरगाव बहिरवाडी ते ग्रामा ०/०० ते २/७०० 
रा.मा.५० ला जोडणारा रस्ता | क्रमांक- । २.७००कि.मी. 
१२ 
ग्रामा ०/०० ते ५/०० 
क्रमांक -४ | 4.00 कि.मी. 
ग्रामा ०/०० ते ४/०० 
क्रमांक- | ४.०० कि.मी. 
१० 
१२. । प्र.रा.मा.५ मक्‍्तापुर म्हसलळेते ।ग्रामा 0/00 ते ७/०० १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
गोडेंगाव प्रजिमा १३१ला क्रमांक - | ७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग क्रमांक-१८८ 
जोडणारा रस्ता. ६४ 
ग्रामा 0/00 ते ३/०० 
क्रमांक- | 3.00 कि.मी. 
१७७ 
१३. | प्रजिमा २७ पानेगाव सोनई इजिमा । ०/०० ते ९/०० २७.५०० । प्रमुख जिल्हा 
कांगोणी बऱ्हाणपूर ते चांदा क्रमांक- । ९.०० कि.मी. कि.मी. | ari क्रमांक-१८९ 
रा.मा.६६ ला जोडणारा रस्ता | ३२३ 
ग्रामा ०/०० ते ८/०० 
क्रमांक- | ८.०० कि.मी. 
१२७ 
ग्रामा 0/00 ते १०/५०० 
क्रमांक- | १०.५०० कि.मी. 
१३६ 
एकूण १८७.१ 00 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ २००१-२०२१ अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८७.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४१३७.८००--१८७.१००) म्हणजेच ४३२४.९०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
११९.२०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (४०७४.९९०-११९.२००) म्हणजेच ३९५५.७९० कि.मी. इतकी 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६७.९०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१००५२.५८ -६७.९) 
म्हणजेच ९९८४.६८ कि.मी. इतकी होईल. 


तसेच उपरोक्त रस्त्यांवर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व इतर योजनेतुन 
ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेळ अथवा झालेल्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9४/नियोजन-२ 


शिल्लक असेल असे कोणतेही कामे अथवा अर्थसंकल्पीय कामे इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रस्तावित 
करण्यात येणार नाहीत व सदर रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात येणार नाही. या अटी START अधिन 
राहुन रस्ते दर्जोन्नती करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१३१७४४५१८८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
p [| a S h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
iJ e £8¢505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Vinayakrao Patil 2. 
Date: 2019.06.13 17:32:29 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,अहमदनगर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


